१३ वा वित्त आयोग 

अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी १३ व्या वित्त 
आयोगातून प्राप्त झालेल्या अनुदानातून 
करावयाच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०७/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोंबर, २०२१. 


१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.>-0-३००११/४३/२०१४/आ-७, 
NRHM, दिनांक २०.०३.२०१४. 

२. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.०2-0)-३००११/४३/२०१४/आ-७, 
NRHM, दिनांक २६.०३.२०१४. 

३. शासन पत्र क्र.सा.आ.वि.-३००११/१०८/२०१३-आ-७, दिनांक १७.०१.२०१५. 

४. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.2-09-३००११/४८/२०१५/आ-७, 
दिनांक ०९.०३.२०१५. 

५. शासन पत्र क्र.सा.आ.वि.-३००११/१०८/२०१३-आ७, दिनांक 93.03.2094. 

६. शासन पत्र क्र.पीएचडी-३००११/प्र.क्र.१०८/२०१३ (भाग-२)॥/आ-७, दिनांक १६.०३.२०१७. 

७. शासन पत्र क्र.>-)-३००११/प्र.क्र.१०८-भाग-३/आरोग्य-७, दिनांक ०६.१२.२०१९. 

८. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.राआसो/पासुविक/१०६५२४-५२७/२०२०, दिनांक १४.०२.२०२०. 

९. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.पुरमा-०५१९/प्र.क्र.३१३/२०१९/आ-७, 
दिनांक २७.०३.२०२०. 

१०.आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई यांचे पत्र 
क्र. राआसो/पासुविक/१३५९६-५९९/२०२०, दिनांक २८.०५.२०२०. 

११.शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०७/आरोग्य-७, 
दिनांक 29.02.2020. 

१२.आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई यांचे 
पत्र क्र. राआसो/पासुविक/११७८७७-८८०/२०२१, दिनांक २४.०३.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनातर्फे १३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी रु.३६७.६१ 
कोटी इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी रु.२०६.३२ कोटी एवढी रक्‍कम वर नमूद 
केलेल्या शासन निर्णयान्वये वेळोवेळी राज्य आरोग्य सोसायटीस वितरीत करण्यात आली आहे. तर 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०७/आरोग्य -७ 


उर्वरित रु.१६०.९९ कोटीचा निधी आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी सन २०१९ च्या 
पावसाळी अधिवेशनात रु.१६१.९९ कोटीची पुरवणी मागणी मंजुर झाली होती. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त 
क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये रु.१११.२५ कोटी एवढा निधी राज्य आरोग्य सोसायटीस वितरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्र.११ अन्वये या अंतर्गत विविध बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

राज्यातील अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या 
अनुदानाच्या अखर्चित रकमेच्या विनियोगासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कृती आराखडयास 
मा.मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 24.99.2098 रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय 
संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानूसार स्तर-२ व स्तर-३ (Level-2 
and Level-3) संस्थांसंदर्भात Labour Room Upgradation, Staff Quarter Upgradation, 


Labour Room Upgradation & Extension of Ward & Staff Quarter Repair, Water Supply 
to Hospitals यासाठीच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी उपरोक्त 
संदर्भ क्र.१२ अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या 
अनुदानाच्या अखर्चित रकमेच्या विनियोगासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कृती आराखडयास 
मा.मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २५.११.२०१९ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय 
संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.:- 


अ.क्र. | तपशिल प्रती नग किंमत | एकूण संख्या । आवश्‍यक निधी | 
(लाखात) (कोटी) 

9 | प्रसुतीगृह बळकटीकरण 

स्तर-२ डिलीव्हरी पॉईन्ट ५०.०० ० २०.०० 

स्तर-३ डिलीव्हरी पॉईन्ट ८०.०० २० १६.०० 
२  । पाणीपुरवठा 

ग्रामीण रुग्णालय 

उपजिल्हा रुग्णालय a = 329 
३ | सौरऊर्जा पुरवठा अधिकारी/ कर्मचारी निवासस्थान 

प्राथमिक आरोग्य केंद्र १२.०० ४० ४.८० 

ग्रामीण रुग्णालय १२.०० २० २.४० 
।४ | अधिकारी/ कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती 

प्रा.आ.केद्र/ग्रा.रु./उपजिरु. ५०.०० Gd २९.०० 
५ | एमएनसीयु माता व नवजात a वि ee 

बालक काळजी कक्ष (MNCU) 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०७/आरोग्य -७ 


अ.क्र. | तपशिल प्रती नग ॒ किंमत | एकूण संख्या | आवशयक निधी 
(लाखात) (कोटी) 
& बाल अंतर रुग्ण विभागात High 
Dependency Unit (HDU) १५.८० ०४ ०.६२ 
स्थापना 
ि Labour room upgradation 


and extension of ward, L.2-46@112 Lakh 
Solar system supply and | L3-10@142 Lakh ७६ ७२.०४ 
Staff Quarters repair and | PHC-20@ 50 Lakh 


renovation 
८ Budget for Specialist 
वी १२ २० ३.९६ 
Hostel facility 
Total १६०.९९ 


०२. उच्चस्तर संनियंत्रण समितीने मान्यता दिल्यानुसार खाळीळ विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 
७४ बांधकाम प्रस्तावाच्या एकूण रु.१६२१.७२ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


Sr. No. Type of Work Delivery Point Nos. Amt. in Lakhs 

1 Labour Room Upgradation L 2 Delivery Le] 450.00 
Point 

2 Staff Quarter Upgradation L 3 Delivery Lo] 300.00 
Point 

3 Labour Room Upgradation L 3 Delivery 4 324.00 
& Extension of Ward & Point 

Staff Quarter repair 

4 Water Supply to Hospitals L 3 Delivery 55 547.72 
Point 

Total 74 1621.72 


सदर ७४ बांधकाम प्रस्तावांचा तपशिल सोबतच्या विवरणपत्रात जोडला आहे. 
०३. सदर प्रशासकीय मान्यता ही पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.:- 


१) सदर कामासाठी निविदा मागविण्याआधी या कामास अधिक्षक अभियंता, पायाभुत विकास 
कक्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

३) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना अधिक्षक अभियंता, पायाभुत विकास कक्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०७/आरोग्य -७ 


खात्याच्या त्या त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या / अतिरिक्त संचालक, 
आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व झालेय आरोग्य, पुणे यांच्या सहमतीने 
तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात. 

४) सदरचे काम नवीन नमुना नकाशांप्रमाणे करावयाचे झालयास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुशास््रज्ञामारफत नकाझांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच आवश्यकतेनुसार संबंधित नियोजन प्राधिकरणाच्या 
नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर 
नवनियुक्त वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्यचिकित्सक / जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची 
राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक / जिल्हा 
आरोग्य अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

५) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता 
Recapitulation Sheet मध्ये नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७ सदर खर्च अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाकडून मंजुर होणाऱ्या 
निधीमधून भागविण्यात यावा. 


४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ८ येथील अटींची पूर्तता व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकतेनुसार आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व अधिक्षक अभियंता, पायाभूत सुविधा कक्ष, राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान, मुंबई यांची राहील. 

५. सदर बाबींकरीता येणारा खर्च हा मागणी क्र. आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०६, सार्वजनिक आरोग्य,८००-इतर खर्च ०१ किमान गरजा कार्यक्रम (०१) (१७ अर्भक 
मृत्युदर कमी करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त विशोष अनुदान, 39 सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) २२१० F ०७७ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या वर्षात पुरवणी मागणीद्वारे 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम 
(भाग-२), दिनांक २०.०९.२०१९ सोबतच्या परिशिष्ट-अ, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील 
अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ (१) नूसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०७/आरोग्य -७ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२११२५१३६२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c7 
8f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA 


717A6A7250, 

serialINumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955A 
| A 4 M A N R A O AFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 

cn=LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2021.10.01 15:39:28 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 

३. संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 

४. अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे, 

५. सर्व सहसंचालक (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. सहसंचालक (रुग्णालये),मुंबई, 

७. अधिक्षक अभियंता, पायाभूत सुविधा कक्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
८. उपसंचालक, सर्व मंडळ कार्यालये, 

९. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

१० जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

११ सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२ वित्त विभाग (कार्यासन-विनियम) (कार्यासन-वित्त आयोग), मंत्रालय, मुंबई. 
१३ प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१४ महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१५ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१६ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१७ निवड नस्ती (आरोग्य-७ कार्यासन) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


Government Resolution No.PRASHAMA-1220/C.R.07/Arogya-7, Dt. 01.10.2021 
(Rs. In Lakhs) 


13th Finance Commission Projected Works 


1. Labour Room Upgradation L2 Delivery Point 


i District Block Name of PHC की ळच 
No. Approved Cost 
1 Palghar Palghar |PHC Kelwamahim 50.00 50.00 
2 Nashik Chandwad |PHC Vadner Bhairav 50.00 50.00 
3 Nashik Dindori |PHC Kochargaon 50.00 50.00 
4 Nashik Dindori /PHC Warkheda 50.00 50.00 
5 Nashik Niphad |PHC Ozar 50.00 50.00 
| 6 | Nandurbar | Nandurbar | PHC Shanimandal 50.00 50.00 
7 | Nandurbar | Dhadgaon |PHC Kakrda 50.00 50.00 
| 38 | Nandurbar | Shahada_ |PHC Padalda Bk 50.00 50.00 
9 Nandurbar | Nandurbar |PHC Lahan Shahada 50.00 50.00 
Total 450.00 450.00 

2. Staff Quarter Upgradation 

ka iste | Block Name of Work १४६0९ पिता 
No. Approved Cost 
1 Palghar Palghar |PHC Kelwamahim 50.00 50.00 
2 Nashik Chandwad |PHC Vadner Bhairav 50.00 50.00 
3 Nashik Dindori |PHC Kochargaon 50.00 50.00 
4 Nashik Dindori /PHC Warkheda 50.00 50.00 
5 | Nandurbar | Nandurbar |PHC Shanimandal 50.00 50.00 
| 6 | Nandurbar | Nandurbar |DH Nandurbar 50.00 50.00 
Total 300.00 300.00 

3. Labour Room Upgradation and extension of ward, Solar system supply 

and Staff Quarters repair and renovation 

fe District Block Name of Work पत. त्वा 
No. Approved Cost 
1 Solapur Malshiras }|RH Natepute 112.00 112.00 
2 Jalgaon Jamner  |PHC Fattepur 50.00 50.00 
3 Jalgaon Jamner |PHC Shendurni 50.00 50.00 
4 Buldana Lonar _|RH Lonar 112.00 112.00 
4 Total | 324.00 | | 324.00 | 


Government Resolution No.PRASHAMA-1220/C.R.07/Arogya-7, Dt. 01.10.2021 
(Rs. In Lakhs) 
13th Finance Commission Projected Works 


4. Water supply to Hospitals (RH/SDH/DH) 


(Rs. in Lakhs) 


रः oe oe Name of Work Budget ताठा 
No. Approved Cost 
1 Palghar Dahanu  |PHC Ashagad TR 10.00 10.00 
2 Palghar Dahanu_ _|PHC Saiwan TR 10.00 10.00 
3 Palghar Dahanu |PHCAinaTR 10.00 10.00 
4 Palghar Dahanu  |PHC Ganjad TR 10.00 | 9.96 | 
5 Palghar Talasari |/PHC Amagaon TR 10.00 10.00 
| 6 | Palghar Palghar |PHC Saphale TR 10.00 10.00 
7 Palghar Jawhar  |PHCJamsar TR 10.00 10.00 
| 8 | Palghar Palghar |PHC Somta TR 10.00 10.00 
| 9 | Palghar Georai PHC Talwada 10.00 10.00 
10 Palghar Mokhada_ |PHC Khodala TR 10.00 10.00 
11 Palghar Jawhar —|PHC Sakharshet TR 10.00 10.00 
12 Palghar Vikramgad |PHC Kurze TR 10.00 10.00 
13 Palghar Palghar |PHC Tarapur TR 10.00 10.00 
14 Palghar Jawhar —|SDH Jawhar 10.00 10.00 
15 Palghar Dahanu |SDH Dahanu 10.00 10.00 
16 Palghar Palghar _|RH Palghar 10.00 9.80 
17 Nashik Dindori |PHC Nanashi 10.00 | 990 | 
18 Nashik Niphad |PHC Pimpalgaon Baswant 10.00 9.89 
19 Nashik Nandgaon |PHC Bolthan 10.00 9.92 
20 Nashik Surgana_ __|PHC Palsan 10.00 9.88 
21 Nashik Niphad = |PHC Chandori 10.00 9.81 
22 Nashik Niphad {PHC Ozar 10.00 9.97 
23 Nashik Malegaon |PHC Vadner Khakurdi 10.00 9.93 
24 Nashik Trimbak |PHC Chinch Ohol 10.00 9.97 
25 Nashik Nandgaon |PHC Vehelgaon 10.00 9.93 
26 Nashik Dindori |PHC Umrale Bk 10.00 | 9.96 | 
27 Nashik Paith PHC Ambe 10.00 9.95 
28 Nashik Sinnar PHC Pandhurli 10.00 9.94 
29 Nashik Baglan PHC Taharabad 10.00 9.97 
30 Nashik Nashik DH Nashik 10.00 | 9.99 
31 Nashik Nandgaon |RH Nandgaon 10.00 10.00 
32 Nashik Yeola RH Yeola 10.00 | 9.99 __| 
33 Nashik Kalwan {SDH Kalwan 10.00 9.95 
34 Nashik Manmad_ |SDH Manmad 10.00 9.98 
35 Nashik Niphad  |SDH Niphad 10.00 10.00 
36 Nashik Chandwad |SDH Chandwad 10.00 | 999 | 
37 Nashik Trimbak /SDH Trimbak 10.00 10.00 


ळं oe oe Name of Work Budget तप 
No. Approved Cost 

38 Nashik Satana RH Satana 10.00 10.00 
39 Nashik Ghoti RH Ghoti 10.00 | 999 | 

40 | Nandurbar | Akkalkuwa |PHC Khapar 10.00 10.00 
41 Nandurbar Taloda PHC Borad 10.00 10.00 
42 Nandurbar Shahada_ |PHC Mandana 10.00 10.00 
43 Nandurbar Nandubar |PHC Ashte 10.00 10.00 
44 Nandurbar Shahada_ |Mhaswad 10.00 10.00 
45 Nandurbar Taloda PHC Somawal Bk 10.00 10.00 
46 | Nandurbar Navapur |PHC Chinchpada 10.00 10.00 
47 Nandurbar Shahada__|PHC Sarankheda 10.00 10.00 
48 Nandurbar | Akkalkuwa_ |PHC British Ankushvihir 10.00 10.00 
49 Nandurbar | Nandurbar |DH Nandurbar 10.00 10.00 
50 | Nandurbar Dhadgaon |RH Dhadgaon 10.00 10.00 
51 | Nandurbar Navapur |SDH Navapur 10.00 10.00 
52 Nandurbar | Akkalkuwa |RH Akkalkuwa 10.00 10.00 
53 Nandurbar Taloda SDH Taloda 10.00 10.00 
54 Amravati |Nandgaon Kh/PHC Papal 10.00 9.13 

55 Amravati Chikhaldara |PHC Tembhrusonda 10.00 9.92 

55 Total | 550.00 | 547.72 


